राज्य योजना सन २०२२-२३ 

निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन 
(कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब 
प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 08 जून, २०२२. 
वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष- १ /पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३०/११३/२०२२-२३, 
दिनांक ३०.०५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व IITA] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ 
०७७५) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ५३६०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन 
दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला 
अनुसरुन सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) या योजनेतंर्गत रू. २२६.९९ लक्षचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व FRITS] व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या 
लेखाशिर्षातर्गत खालील तक्त्यात दर्डविल्याप्रमाणे विविध उद्दीष्टान्वये रु. २२१.९९ लक्ष इतका 
निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शातींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी. 
०२-मजुरी ७०.०० 
२१-पुरवठा व सामग्री १५१.९९ 


एकूण २२१.९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


|. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य लेखाशिर्ष 
२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग संरक्षण व 
FAW] व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे 
प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


॥. संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये समावेश होत असल्याची 
खातरजमा करुन प्रस्तावातील नमूद कार्यबाबींची निकड लक्षात घेवून प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत 
करावा. 


॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम wal प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान Hoel आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची करण्यात यावा. 


॥/. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

V. वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 

Vi. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर 
पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१६५६३५९९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH ॥७॥९॥१॥७७ णा लकाा 


7e318f 


SAWARDEKAR * sg 
(सिध्देश BASH) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 


५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 


. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 


. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), औरंगाबाद. 


one GG —&M 


KKKEKKKKK 


. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६ /फ-१, 
दिनांक : ०९ जून, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | वनवृत्त वन विभाग | तपशिल वितरीत रक्‍कम 
| अ. प्र. मु. वि. व. अ. | फायर ब्लोअर खरेदी करणे (१५ नग) ९.७५ 

व. सं. | (वजी), लोखंडी पिजरे खरेदी करणे (५ नगो २०.०० 
(वजी), औरंगाबाद | बोअरवेल खोदणे व सोलर वाटर पंप | २५.०० 
पश्चिम, बसविणे. (५ नग) 
मुंबई जखमी हरणांना पिंजरे तयार करणे. (२ नग) | १०.०० 
सापांच्या पेट्या खरेदी करणे. (१२ नग) १.८० 
जलद बचाव गटासाठी आवश्यक साहित्य | ७.५० 
खरेदी करणे. 
DANI ट्रॅप खरेदी करणे. (५० नग) १५.०० 
एकूण | ८९.०५ 
२ मु. व. सं. उ. व. सं. | २ ठिकाणी निरिक्षण मनोरे उभारणे ९.९८ 
(प्रा, पुणे. । (प्रा), पुणे. | ५० ठिकाणी पाणवठ्यांची FR करणे. ।१२२.९६ 
एकूण | १३२.९४ 
एकूण एकंदर | २२१.९९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


